सन 2029-22 या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील विविध शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालये यांना यंत्रसामुग्री- 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २२/०३/२०२२ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.२१५ 
/ उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/ प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवस/यंसाख-६/ 
शावैमवरु/२२९७/२०२१-२२, दिनांक १७/०३/२०२२. 


वाचा: १ 


— 


x 


AN 
— 


ee 


o~ 
— 
m— 


ares निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांना यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, विभागाच्या अधिपत्याखाळील विविध संस्थांकरीता सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ४,९८,५८,५१५/- ( रुपये चार कोटी, 
ARIAT लक्ष, अठ्ठावन्न हजार, Waal पंधरा मात्र) इतक्या किंमतीची सदर शासन निर्णयासोबत 
जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट-“अ” व “ब” मधील यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अटी :- 
) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 

उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


-0 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


ट्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


४) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


७ प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 


९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिदिंष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अश्या प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्त , वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


११ 


~ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


Set Ure क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 


१२) रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत 
करण्यात येईल. 

93) संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 
करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२२१०३०४९४२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.03.24 10:22:42 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 


व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 


3) 
) 
) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये (सर्व संबंधित) 
) 
) 
) 


6 


Co 
ae 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित 
निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


£59) 


S 


८ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


Set Ure क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र.९६/ प्रा-१, दिनांक 22/03/2022 सोबतचा 


गोषवारा 


(Merged and Non-Merged Equipment) 


सामाईक व सामाईक स्वरूपाची यंत्रसामुग्री वगळता संस्थानिहाय एकूण मागणी दर्शविणारा तक्ता 


अ.क्र. संस्थेचे नाव प्रस्तावाची एकूण 
: : Es : 5 é किंमत 
ah ik (५२३५४) 
a 2 3 1 छे 4 
| a. | शा. वै. म. व रुग्णालय, नागपूर ५४१७१४० ४५८१४९५ ९९९८६३५ 
२. ।शा.वे.म.वअ.वि. रुग्णालय, नागपूर २५९४३८० Le | २५९४३८० 
३. | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शिका ४०५०००० ४०५०००० 
नंदुरबार 
४. । आरोग्य पथक, पालघर oe 300000 300000 
५. । सर्वोपचार रुग्णालय, यवतमाळ ॥_ ९९८२००० ९९८२००० 
६. | कै. श्री. वसंतराव नाईक शा.वै.म. 6 ४९६६००० ४९६६००० 
यवतमाळ 
७. | विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकौय ११४०००० १६८२७५०० १७९६७५०० 
महाविद्यालय, लातूर. 
एकूण किंमत ९१५१५२० ४०७०६९९५६५ ४९८५८५१५ 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 


SHETTY 
Date: 2022.03.24 10:23:37 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


Set Ure क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र.९६/ Wan_9, दिनांक 22/03/2022 सोबतचे 


परिशिष्ट-“अ” 


एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी सामाईक 
साधनसामुग्रीची मागणीचा एकत्रित TEA खालीलप्रमाणे आहे:- 


स्वरूपाची यंत्रसामुग्री व 


अ.क्र. | यंत्राचे नाव Is पंस्थेचे नाव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
नप : 2 अंदाजित 
किंमत 
हिं वर्टीकळ । २२२०२९९८००६१ | विलासराव देडामुख | ४। २८५०००| ११४०००० 
ऑटोक्लेव्ह शा. वै. म, लातूर. 
एकूण | 8 ११४०००० 
२. वाठार २२२०३९९८०००३ ।शा.वै.म. व अ.वि. षि २३६६००० २३६६००० 
एक्सट्रक्टर रुग्णालय, नागपूर 
२२२०३९९८०००४ ।शा.वै.म.व 2] २३६६००० ४७३२००० 
रुग्णालय, नागपूर 
एकूण ३ ७०९८००० 
5. एस.एस | २२२०३९९८०००३ | an. 4.4. व अ.वि. षु ४५६७६ २२८३८० 
ट्रॉली रुग्णालय, नागपूर 
२२२०३९९८०००४ ।शा.वै.म.व १५ ४५६७६ ६८५१४० 
रुग्णालय, नागपूर 
एकूण (संस्थास्तरावरील खरेदी) २० ९१३५२० 
एकूण (Merged Equipment) ९१६५१५२० 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 
Date: 2022.03.24 10:24:27 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


Set Ure क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 


शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र.९६/ प्रशा-१, दिनांक 22/03/2022 सोबतचे 


परिशिष्ट-“ब” 


सामाईक स्वरुपाची यंत्रसामुग्री वगळता उर्वरित यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीच्या मागणीचा 


संस्थानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ. | संस्श ई-उपकरण मागणी यंत्राचे नाव aT) प्रतिनग | एकूण किंमत 
क्र. नाव क्रमांक अंदाजित 
किंमत 
। शा. वै. म. | २२२०३९९८०००४ | फ्लॅट वर्क आर्यन be १६१०००० १६१०००० 
ह. २२२०३९९८०००४ | हायड्रो एक्सट्रक्टर ३ ६९१२५० २०७३७५० 
ae २२२०३९९८०००४ | टम्बलर ड्रायर षड ८९७७४५ ८९७७४५ 
नागपूर 
एकूण षु ४५८१४९५ 
२ | शासकीय | २२२०३९९८०००१ फुलली ओटोमेटेड 7 4300000 4300000 
वैद्यकीय बायाकेमेस्ट्री 
महाविद्या अनालायझर 
ल्य, २२२०३९९८०००२ | मायक्रोस्कोप (पेटाहेड) १ | १०००००० १०००००० 
नदुरबार ।२२२०२९९८०१२५ | पॉलिग्राप्स ८ चॅनल ह १७५०००० १७५०००० 
एकूण ३ ४०५०००० 
३ आरोग्य । २२२०२९९८००५१ | सीसीटीव्ही कमेरा २ १५०००० ३००००० 
पथक, 
पालघर 
एकूण २ ३००००० 
४ | सर्वोपचार | २२२०२९९८००८६ | ३२ चॅनल डिजीटल | १५०००० १५०००० 
रुग्णालय, विडीओ ईईजी 
यवतमाळ | २२२०२९९८००८७ | बायोफिडबंक मशीन षि १००००० १००००० 
(हाय एंड) 
२२२०२९९८००८२ | डेका हेड मायक्रोस्कोप a 2240000 2240000 
2220288 d00¢¢ | इसीटी मशीन शि ६००००० ६००००० 
(मीडीयम एंड) 
२२२०२९९८००८९ । फेल्कझीबल : ९००००० ९००००० 
फायबरआऑपटीक 
नासोफॉरींगनैजोस्कोप 
सेट विथ अँक्सेसरीज 
(हाय एंड) 
२२२०२९९८००८५ | इन्फ्युजन पंप - २ ३०००० ६०००० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


Set Ure क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 


अ. | Ge ई-उपकरण मागणी यंत्राचे नाव aT) प्रतिनग | एकूण किंमत 
क्र. नाव क्रमांक अंदाजित 
किंमत 
वाल्युमेट्रीक 
२२२०२९९८००९१ | लेझर फॉर हेअर णि ३०००००० 3000000 
SRM 
22202890082 | लेझर फार पीगमेट fal 240000 240000 
डिसॉडरस (लो एंड) 
२२२०२९९८००८३ | लेझर फार स्कर शि २०००००० २०००००० 
रीवीजन 
२२२०२९९८००९० । एनएसटी मज्ञीन शि २००००० २००००० 
(मिडीयम एंड) 
२२२०२९९८००८४ | पेटा हेड मायक्रोस्कोप हि ४७२००० ४७२००० 
एकूण १२ ९९८२००० 
५ ।कै.श्री. । २२२०२९९८००९५ | बेंड सॉ (मिडीयम एंड) Ls] 224000 २२५००० 
वसंतराव | २२२०२९९८००९६ | High मशीन विथ णि ३००००० 300000 
नाईक वेस्सल सींलींग 
शा.वै.म. २२२०२९९८००९३ | कॉबलेटर मशीन al ७५०००० ७५०००० 
असा २२२०२९९८००९४ इलेक्ट्रो Hct धि १२०००० १२०००० 
२२२०२९९८००९७ | मोनोक्युलर ii २१००० २१००० 
मायक्रोस्कोप (हाय 
एंड) 
२२२०२९९८००९८ ओ.टी लाईट eal १०००००० १०००००० 
२२२०२९९८००९९ | ओ.टी टेबल (लो एंड) ea 2400000 2400000 
२२२०२९९८०१०० | थीन लेअर | ५०००० ५०००० 
क्रोमॅटोग्राफी मशीन 
(लो एंड) 
एकूण ८ ४९६६००० 
६ । विलासरा । २२२०२९९८००६२ | १२ चॅनल इसीजी २ १५०००० ३००००० 
व देशमुख मशीन 
शासकीय | २२२०२९९८००६७ | अँनेस्थेशिया बॉयल्स | ६ 300000 १८००००० 
वैद्यकीय Fall 
महाविद्या | २२२०२९९८००६६ | अँनेस्थेशिया ३ १७०८००० ५१२४००० 
लय, वर्कस्टेशन विथ २ 
लातूर. वेपोरायझर विथ 
वेन्टीलेटर विथ 
मल्टीपॅरा मॉनिटर 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.९६/प्रशा-१ 


अ. | ae ई-उपकरण मागणी यंत्राचे नाव aT) प्रतिनग | एकूण किंमत 
क्र. नाव क्रमांक अंदाजित 
किंमत 
२२२०२९९८००५७ | डिजीटल व्हिडीओ र ३०००००० ३०००००० 
कोल्पोस्कोप (हाय 
एंड) 
२२२०२९९८००५९ | फायबर आओपटीक 7 १८००००० १८००००० 
इन्ट्युबेशान 
ब्रोन्कोस्कोप 
२२२०२९९८००६९ | ग्लुकोमीटर (हाय एंड) | १५ २९०० ४३५०० 
२२२०२९९८००६० | लीड SRM ae (9000 (90000 
२२२०२९९८००५६ | मॅनिकीन अँन्ड स्कोल a 4000000 १०००००० 
CART 
२२२०२९९८००६५ | मल्टीपरा मानिटर-७ | 3 300000 200000 
पॅरा 
२२२०२९९८००६८ | ऑपरेटिंग २ ११००००० २२००००० 
मायक्रोस्कोप 
२२२०२९९८००६४ | पल्स ऑक्सीमीटर षु १००००० ५००००० 
२२२०२९९८००६३ | पल्स ऑक्सीमीटर g १५००० ९०००० 
(हॅन्ड होल्ड) 
एकूण ५५ १६८२७५०० 
एकूण (Non - Merge Equipment) ४०७०६९९५ 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 


SHETTY 


Date: 2022.03.24 10:27:00 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


